अर्थसंकल्पिय अनुदान सन 2029-22 

“ २२१५ पाणीपुरवठा व स्वच्छता १९६, जिल्हा 
परिषदांना सहाय्य (०१) जिल्हा परिषद/पंचायत 
संस्थांना सहाय्य, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व 
पंचायत समिती अधिनियम, १९६१, च्या कलम 
१८३ अन्वये जिल्हा परिषदांना आस्थापना 
अनुदाने, (०१)(०५) नियमित आस्थापना (अनिवार्य) 
(२२१५१८८१) ” मागणी क्रमांक वाय-२ 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४२१/प्र.क्र.६४/पापु-२३ 
७वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय इमारत संकुल 
क्रॉफर्ड मार्केटजवळ, लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई-४००००१ 
तारीख : ४ जून, २०२१ 


वाचा :- 


१. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि. ६ एप्रिल, २०२१ 

२. शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः बजेट-१४२१/प्र.क्र.६४/पापु-२३, 
दि. १५ एप्रिल, २०२१ 

३. शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः बजेट-१४२१/प्र.क्र.६४/पापु-२३, 
दि. १२ मे, २०२१ 


प्रस्तावना :- 


जिल्हा परिषदेमधील ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाच्या आस्थापनेवरील वर्ग-३ व वर्ग-४ 
अधिकारी व कर्मचारी यांचे वेतनखर्च भागविण्यासाठी मागणी क्रमांक वाय-२ “२२१५, पाणीपुरवठा 
व स्वच्छता १९६, जिल्हा परिषदांना सहाय्य (०१) जिल्हा परिषद/पंचायत संस्थांना सहाय्य, 
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१, च्या कलम १८३ अन्वये जिल्हा 
परिषदांना आस्थापना अनुदाने, (09)(04) नियमित आस्थापना (अनिवार्य) (२२१५१८८१” या 
लेखाशिर्षाखाली वित्तीय वर्ष २०२१-२२ करिता ३६,सहायक अनुदाने (वेतन) साठी रुपये २६१.०८११ 
कोटी इतकी अर्थसंकल्पिय तरतूद करण्यात आली आहे. सदर तरतुदीपैकी जिल्हा परिषदांना 
वेतनासाठी रुपये ३६.१०८१ कोटी इतके अनुदान वाचा मधील अनुक्रमांक २ व ३ च्या शासन 


शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४२१/प्र.क्र.६४/पापु-२३ 


निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आले आहे. आता जिल्हा परिषदांचा सन २०२१-२२ मधील एकूण 
वेतनखर्च विचारात घेऊन जिल्हा परिषदांना पुढील वेतन अनुदान वितरित करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय:- 


सन २०२१-२२ या वित्तीय वर्षासाठी “२२१५, पाणीपुरवठा व स्वच्छता १९६, जिल्हा 
परिषदांना सहाय्य (०१) जिल्हा परिषद/पंचायत संस्थांना सहाय्य, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व 
पंचायत समिती अधिनियम, १९६१, च्या कलम १८३ अन्वये जिल्हा परिषदांना आस्थापना अनुदाने, 
(०१)(०५) नियमित आस्थापना (अनिवार्य) (२२१५१८८१)” या लेखाशिर्षाखाली ३६, सहायक अनुदाने 
(वेतन) साठी या शासन निर्णयासोबतच्या विवरणपत्र “अ” मध्ये दर्शविल्यानुसार एकूण रुपये 
२९,१०,००,०००/- (अक्षरी रुपये एकोणतीस कोटी दहा लाख फक्त) इतके अनुदान संबंधित जिल्हा 
परिषदेच्या मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांना मंजूर करण्यात येत आहे. 


२. या शासन निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आलेले अनुदान शासनाने वेळोवेळी विहित 
केलेल्या अटी व शर्तीच्या अधिन राहील. या शासन निर्णयासोबतच्या “विवरणपत्र अ” मध्ये 
दर्शविण्यात आलेल्या रकमांपेक्षा अधिक खर्च होणार नाही याची दक्षता सर्व संबंधित आहरण व 
संवितरण अधिकारी यांनी घ्यावी. तसेच सदर निधी ज्या प्रयोजनासाठी आहे त्याच प्रयोजनासाठी 
खर्च होईल याचीही दक्षता घेण्यात यावी. 


3. सदर झासन निर्णयान्वये तसेच यापूर्वी वितरित केलेल्या निधीची उपयोगिता 
प्रमाणपत्र शासनास सादर केल्याची खात्री करुनच पुढील आवश्‍यक निधीची मागणी करण्याची 
दक्षता घेण्यात यावी. पुढील मागणीपत्र प्राप्त झाल्याशिवाय निधी वितरीत केला जाणार नाही याची 
संबंधित जिल्हा परिषदांनी नोंद घ्यावी. शासनाद्वारे देण्यात येणारे अनुदान लाभार्थ्यांच्या बँक 
अकाऊंटमध्ये 05 द्वारे प्रदान करणे बंधनकारक राहील. कोणत्याही परिस्थितीत अनुदानाची 
रक्‍कम एकत्रितरित्या व 0॥॥8 पद्धतीने वितरीत करण्यात येऊ नये. 


8. वितरीत केलेला निधी कोषागारातून आहरित करण्यापूर्वी तसेच खर्च करताना राज्य 
शासनाची कार्य नियमावली, वित्तीय नियमावली, अर्थसंकल्पीय नियम पुस्तिकेतील तरतूदी व सर्व 
अटी / शर्तीचे पालन करावे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४२१/प्र.क्र.६४/पापु-२३ 


द. या शासन निर्णयाव्दारे मंजूर करण्यात आलेल्या लेखानुदानातून होणारा खर्च मागणी 
क्रमांक वाय-२ “२२१५, पाणीपुरवठा व स्वच्छता १९६, जिल्हा परिषदांना सहाय्य (०१) जिल्हा 
परिषद/पंचायत संस्थांना सहाय्य, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१, 
च्या कलम १८३ अन्वये जिल्हा परिषदांना आस्थापना अनुदाने, (०१)(०५) नियमित आस्थापना 
(अनिवार्य) (२२१५१८८१)” ३६ सहायक अनुदाने (वेतन) या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व 
तो सन २०२१-२२ या वित्तीय वर्षासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


६. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दिनांक ६ एप्रिल, 
२०२१ अन्वये विभागांना दिलेल्या अधिकारात तसेच बीम्स प्रणालीवर उपलब्ध केलेल्या निधीच्या 
मर्यादेत सदर शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहेत. या परिपत्रकान्वये नमूद केलेल्या अटी व 
श्तींची पूर्तता होत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या  ७/"/५/.॥8॥0१59॥॥9.90०५९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०६०४१६३७३७८३२८ असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Ba | a Sa h e b Digitally signed by Balasaheb 


Babasaheb Hajare 


DN: cn=Balasaheb Babasaheb Hajare, 
Ba ba S a h e b o=Mantralaya, ou=Water Supply and 

Sanitation Department, 

email=balasaheb.hajare@nic.in, c=IN 


H aj are Date: 2021.06.04 17:32:24 +05'30' 
(बाळासाहेब हजारे) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
विधानसभा / विधान परिषद, सर्व 
विभागीय आयुक्त, सर्व 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सर्व 
कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद, सर्व 
५. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ मुंबई (लेखा व अनुज्ञेयता ) 
६. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ मुंबई (लेखा परिक्षा) 
७. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ नागपूर (लेखा व अनुज्ञेयता) 


०८ AW A -5 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४२१/प्र.क्र.६४/पापु-२३ 


८. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ नागपूर (लेखा परिक्षा ) 

९. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

१०.संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 

११.अधिदान व लेखा अधिकारी, अधिदान व लेखाधिकारी कार्यालय, वांद्रे, मुंबई 
१२. कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग, (व्यय-३ व अर्थ-१८) 

१३.कार्यासन पापु-०४ व पापु-२०, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 

१४.निवड नस्ती कार्यासन पापु-२३ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


विवरणपत्र-अ 


मागणी क्रमांक वाय-२ "२२१५, पाणीपुरवठा व स्वच्छता १९६, जिल्हा परिषद/पंचायत संस्थांना सहाय्य 
(जिल्हा स्तर) (०१) महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ च्या कलम १८३ अन्वये 
जिल्हा परिषदांना आस्थापना अनुदाने (स्थानिक क्षेत्र) (०१) (०५) नियमित आस्थापना (२२१५१८८१)" 


२८ यवतमाळ रूपये नव्वद लाख फक्त 
२९ ५०००००० रूपये पन्नास लाख फक्त 


a 
a 
३२ 
३३ 
३४ 


Balasaheb Babasaheb Hajare : 
(बाळासाहेब हजारे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


९०००००० 


अ. जिल्हा परिषद सन २०२१-२२ करीता या शासन या झासन निर्णयान्वये GSAT २२१५१८८१ खाली 
क्र 1 निर्णयान्वये वितरीत अनुदान वितरीत करण्यात येत असलेली एकूण रक्‍कम 
३६, सहायक अनुदाने (वेतन) (अक्षरी रुपये) 

7 
१ 
र 
३ 
9 
५ 
ढ 
७ 
० 
र 

ळर 

११ 

१२ 

क 

१४ 

z 

भद 

१ 

१८ 

१९ 

22 

२१ 

रर 

र 

र 

र 

२६ 

२७ 

यवतमाळ <i): Seppe: Se | 
वर्धा | sooo OTTO RT | 


Water Supply and Suntaton Department 


